मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या आदेशानुसार 
भूकरमापक या संवर्गाला तांत्रिक वेतनश्रेणी 
मंजूर करण्याच्या मागणी संदर्भात विचार 
करण्यासाठी समिती स्थापन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.आस्था-२०२१/प्र.क्र.४२/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना : 


भूमि अभिलेख यंत्रणेमध्ये जमीन मोजणीचे प्रमुख काम हे भूकरमापक या संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांकडून हाताळले जाते. सदर कामकाजाचे स्वरुप हे तांत्रिक असल्याने भूकरमापक 
या संवर्गास तांत्रिक वेतनश्रेणी मंजूर करण्याच्या मागणी संदर्भात श्री. पवनकुमार रेवाराम 
केवटे व इतर ९८ भूकरमापकांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ 
नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र.४३६/२०१७ दाखल केला होता. त्यावर, मा. न्यायाधिकरणाने 
दि.१४.०१.२०२० रोजी शासनास पुढीलप्रमाणे निदेश दिले आहेत. 


“In the view of this matter and the caution given by the Hon’ble Apex Court, 
we are of the firm view that it is necessary in the interest of justice to direct the 
Government to constitute a Committee to examine the matter keeping in view the pay 
scales admissible to the post of Surveyor in Land Record and Survey Department, 
Forest Department and PCMC, Pune in comparison with their qualifications and exact 
nature of the duties and take decision within reasonable time. In the result we pass the 


following order” 


मा. न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त आदेशास अनुसरुन आवश्यक समिती स्थापन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय : 

मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी भूकरमापक 
या संवर्गास तांत्रिक वेतनश्रेणी मंजूरीच्या मागणी संदर्भात दि.१४.०१.२०२० रोजी दिलेल्या निदेशास 
अनुसरुन जमाबंदी आयुक्‍त तथा संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे 
समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.४२/ ई-६ 


हि जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (म.राज्य) | अध्यक्ष 
पुणे 

२ । अप्पर जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, | सदस्य 
(म.राज्य) पुणे 

३ | उपसचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय सदस्य 
मुंबई-३२ 

४ | उपसंचालक भूमि अभिलेख,पुणे प्रदेश पुणे सदस्य 

५ | उपसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, पुणे * सदस्य 

६ | प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) पुणे* । सदस्य 

७ ।मा. म.प्र.न्या. नागपूर खंडपीठ मु.अ.क्र. ४३६/२०१७ | सचिव 
याचिकेतील मुळ अर्जदार यांचे प्रतिनिधी 

८ । कार्यालय अधिक्षक, आस्था-४, जमाबंदी आयुक्‍त | सदस्य सचिव 
कार्यालय, पुणे 


* उपसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, पुणे व प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) 


पुणे यांना 


समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 


जमाबंदी आयकत तथा संचालक भूमि अभिलेख, पुणे यांचेमार्फत स्वतंत्रपणे निमंत्रित करण्यात 
यावे. 


१. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांच्या 
दि.१४/०१/२०२० रोजीच्या आदेशातील मुख्य आशय विचारात घेऊन समितीने 
भूकरमापक यांच्या मागणीची वस्तुनिष्ठ छाननी करुन शासनास “गुकरमापक या 
संवर्गासाठी तांत्रिक वेतनश्रेणी मंजुर करण्यात याकी अथवा नाही' अशी सुस्पष्ठ 
शिफारस योग्य दाखले व कारणमीमांसेसह करणे. 


२. भूकरमापक या संवर्गासाठी तांत्रिक वेतनश्रेणी मंजूर करण्यासंदर्भात यापूर्वी 
करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची wefan करुन त्यातील उणिवा विचारात घेऊन सदर 
मागणीची वस्तुनिष्ठ छाननी करणे. 


३. भूमि अभिलेख विभाग, वन विभाग तसेच पिपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडे 
सर्वेक्षक पदाची अर्हता व नेमकी कर्तव्ये, वेतनश्रेणी, पदोन्नतीची संधी, शासनावर येणारा 
अतिरिक्त बोजा व भविष्यात वापरले जाणारे आधुनिक तंत्रज्ञान, इ. बाबी विचारात 
घेऊन भूकरमापक या संवर्गास तांत्रिक दर्जा व तदनुसार, वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत 
व्यवहार्यता तपासणे. 


४. अध्यक्षांना, आवश्‍यकतेप्रमाणे तज्ञ व्यक्तीचा समावेश समितीच्या कामकाजात 
करण्याची मुभा असेल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.४२/ ई-६ 


समितीने Sia sede शासनास तीन महिन्यात सादर करावा. तथापि, कोविड-१९ च्या 


प्रादुर्भावामुळे कामकाजात अडचण येत असल्यास अध्यक्षांच्या विनंतीनुसार समितीच्या कार्यकाळास 


मुदतवाढ देण्यात येईल. 


उक्त मान्यतेनुसार समितीने त्यांच्या कामकाजास तातडीने सुरुवात करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०७०९१३२८१०२४१९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


(२ GM LS KC wW A _-0 
~—_-" —~SS  "**-<  **“--<  *--<  '*-< OO OU CO UCU 


vo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9caS5dfb2ccb25eda92d74962 
9970f349fc6ed260, 
pseudonym=B37546F6A6BD466ED45270ED708F924F51A07EA8, 
serial INumber=C5917E56B0DA516AB259D846D5 16CB0S84DCESE9 
A2E73COA35FA47BAB64E88AA, ‘SANJAY BANKAR 
2021.07.09 13:29:07 +05'30' 
. 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

मा. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अप्पर जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, (म.राज्य) पुणे 
उपसचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

उपसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, पुणे 

प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) पुणे 

उपसंचालक भूमि अभिलेख,पुणे wear पुणे 


१०) श्री. पवनकुमार रेवाराम केवटे, भूकरमापक 
११) निवडनस्ती / ई-६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


